सन २०२०-२१ मध्ये कृषि उन्नती योजना - राष्ट्रीय 
अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत अन्नधान्य पिकांकरिता 
भात पड क्षेत्रामध्ये कडधान्याचे उत्पादन 
वाढविण्यासाठी (TRFA- Pulses) अनुसूचित जाती 
प्रवर्गाचा रु.८३.८१६६ लाख निधी वितरीत 
करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : राअसुअ-२०२०/प्र.क्र.७४/४ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २८ जानेवारी, २०२१ 


. कृषी व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.३१/१७-ओ,दि.१९/०४/२०१७ 
. वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि.०४ मे.२०२० 
. वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि.१६ एप्रिल, २०२० 
. कृषि, सहकार व शोतकरी कल्याण विभाग ,कृषि व होतकरी कल्याण मंत्रालय ANT सरकार 
यांचे TAFile No. 2-9§/2020-NFSM (ता 5: ८३२७७, Dt.20/04/ 2020 

५. कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र. असुअ-२०२०/प्र.क्र.३२/४-अे, दि.२८/०५/२०२० 
६. कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र. असुअ-२०२०/प्र.क्र.३२/४-अ, दि.०१/१०/२०२० 
७. कृषी आयुक्तालयाचे पत्र क्र.9०॥॥./8त-१/९$॥॥/॥१॥१॥१/१.९0७.१५/१९६७३/२० दि.२०/०८/२०२० 
८. कृषि, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय ,भारत सरकार 

यांचे पत्र File No. 2-39/209¢-NFSM (Pt) 01.०९/०९/२०२० 
९. कृषी आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृआ/विप्र.१/राअसुअ/117//प्र.क्र.१५/२०/२१९७२, FF.99/ 08/2020 
१०. कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र. राअसुअ-२०२०/प्र.क्र.६२/४-अओ, दि.०१/१०/२०२० 
११. कृषि, सहकार व शोतकरी कल्याण विभाग, कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय ,मारत सरकार 

यांचे पत्र File No. 2-39/209¢-NFSM (Pt) 01.२८/०९/२०२० 
92. कृषी आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृआ/विप्र.१/राअसुअ/निवि२०-२१/प्र.क्र.०९/२४४७७, दि.०६/१०/२०२० 
१३. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२०/प्र.क्र.११/अर्थसंकल्प(विघयो), 
दि.१९/०१/२०२१ 


Cc 40 A -0 


-O 


प्रस्तावना :- 

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान सन २०२०-२१ अतंर्गत अन्नधान्य पिकांकरिता केंद्र शासनाने दि. २०/०५/२०२० 
रोजीच्या पत्रान्वये ₹ २३३८९.२३० लाख इतक्या वार्षिक कृती आराखड्यास मंजूरी प्रदान केलेली आहे. कोविड-१९ 
च्या पार्श्वभूमिवर वित्त विभागाच्या दि.०४/०५/२०२० च्या शासन निर्णयातील मुद्दा क्र.२ नुसार राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा 
अभियान - अन्नधान्य पिकांकरीता संदर्भ क्र.५ येथील दि.२८/०५/२०२० व संदर्भ H.§ येथील दि.०१/१०/२०२० च्या 
शासन निर्णयान्वये एकूण ₹ १३८१३.३४ लाख रकमेच्या पिकनिहाय वार्षिक कृती आराखडयास प्रशासकीय मान्यता 


प्रदान केलेली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः राअसुअ-२०२०/प्र.क्र.७४/४अओ 


तसेच, केंद्र शासनाने सन २०२०-२१ मध्ये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत अन्नधान्य पिकांकरिता भात पड 


क्षेत्रामध्ये कडधान्याचे उत्पादन वाढविण्यासाठी (TRFA- Pulses) संदर्भ क्र.८ येथील पत्रान्वये दि. ०९/०९/२०२० च्या 


पत्रान्वये एकूण रु.७६४.२८ लाख रकमेच्या कृती आराखडयास मंजूरी दिली आहे. त्यास संदर्भ क्र.१० येथील दि. 


०१/१०/२०२० च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. 


केंद्र शासनाच्या संदर्भ क्र.११ येथील दि.२८/०९/२०२० रोजीच्या पत्रान्वये सन २०२०-२१ करीता राष्ट्रीय अन्न 


सुरक्षा अभियानातंर्गत अन्नधान्य पिकांकरीता भात पड क्षेत्रामध्ये कडधान्याचे उत्पादन वाढविण्यासाठी (TRFA- Pulses) 


केंद्र हिस्सा रु.9७६४.२८लक्ष इतका निधी उपलब्ध करुन दिला आहे. 


राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत अन्नधान्य गळितधान्य पिकांकरिता उपलब्ध केंद्र हिस्सा व राज्य हिस्सा 


तसेच आतापर्यंत दि.२६/११/२०२०, दि.०२/१२/२०२० व दि.२८/०१/२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात 
आलेला निधी पुढिलप्रमाणे- 


(रु.लाखांत) 

अभियान केंद्र/राज्य संकल्पित | वित्त विभागा- | अन्नधान्य | गळितधान्य | अन्नधान्य | एकूण | faa 

तरतुद कडुन निधी | पुनर्जिवीत | पुनर्जिवीत | पहिला | वितरीत | स 

वितरणास निधी निधी वितरण | हप्तानिधी | निधी ।उपलब्ध 

मान्यता वितरण वितरण निधी 

रा.अ.सु.अ. | केंद्र (२४०१७१०५ | ooo । ६०% (१२००) | ३९९.०१० | १९०.६२१ । ५६०.०७९ | ११४९.७१ | ५०.२९ 

(अन्नधान्य व राज्य (2809 B 994) ८०० १००% (८००) | २६२.८०३ | १२७.०८० । ३७०.१४२ | ७६०.०२५ |३९.९७५ 
गळितधान्य पिके) 


त्यानुषंगाने कृषि आयुक्तालयाने सन २०२०-२१ मध्ये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत अन्नधान्य 


पिकांकरिता भात पड क्षेत्रामध्ये कडधान्याचे उत्पादन वाढविण्यासाठी (TRFA- Pulses) संदर्भ क्र.१२ येथील दि. 


०६/१०/२०२० च्या पत्रान्वये अनुसुचित जाती प्रवर्गासाठी केंद्र हिस्साचा रु.७७.९६ लाख व राज्य हिस्साचा रु.५१.९७ 


लाख असा एकूण रु. १२९.९३ लाख निधी वितरणाचा प्रस्ताव सादर करण्यात आलेला होता.तथापि, वित्त विभागाने 


निधी वितराणास दिलेल्या मान्यतेच्या मर्यादेत उपरोक्‍त प्रमाणे शिल्लक केंद्र हिस्सा रु.५१.०० लाख व राज्य हिस्सा 


रु.४१.०० लाख निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. प्रत्यक्षात सदर लेखा शिर्षांतर्गत केंद्र हिस्सा रु. 


५०.२९ लाख व राज्य हिस्सा रु.३९.९७५ लाख इतकाच उपलब्ध आहे. तथापि, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान हे केंद्र व 


राज्य यांच्या ६०:४० या प्रमाणात राबविले जाते. सबब,केंद्र हिस्सा रु.५०.२९ लाख या निधीच्या समप्रमाणात (४०%) 


राज्यहिस्सा वितरित करणे आवश्‍यक आहे. 


त्यानुषंगाने कृषि आयुक्तालयाच्या मागणीप्रमाणे व वित्त विभाग तसेच सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य 


विभागाने मान्यता दिल्याप्रमाणे सदर लेखाशिर्षातर्गत निधी उपलब्धतेनुसार केंद्र हिस्सा रू. ५०.२९०० लाख व राज्य 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राअसुअ-२०२०/प्र.क्र.७४/४अओ 


हिस्सा रु.३३.५२६६ लाख असा एकूण रु.८३.८१६६ लाख निधी वितरीत करण्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत 
आहे- 
शासन निर्णयः 
१. सन २०२०-२१ करीता कृषी उन्नती योजना -राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत अन्नधान्य पिकांकरीता भात 
पड क्षेत्रामध्ये कडधान्याचे उत्पादन वाढविण्यासाठी (TRFA- Pulses) अनुसूचित जाती प्रवर्गाकरिता केंद्र व 
राज्य हिस्स्याचा एकूण ₹८३.८१६६ लाख (रुपये त्र्याएंशी लाख एक्याएंशी हजार सहाशे साठ फक्त) निधी 
या शासन निर्णयान्वये आयुक्‍त (कृषी) पुणे, यांना अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीद्वारे उपलब्ध करुन देण्यात 


येत आहे, सदर निधीपैकी केंद्र व राज्य हिस्साच्या वितरीत निधीचे विवरण पुढीलप्रमाणे -- 


(₹लाख) 
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अनुसूचित जमाती प्रवर्ग 
अभियान-अन्नधान्य पिके । कुद्र हिस्सा ६०%) | राज्य हिस्सा ७०% | Gata 
40.28 33.9268 ८३.८१६६ 


२. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत अन्नधान्य पिकांकरीता भात पड क्षेत्रामध्ये कडधान्याचे उत्पादन 
वाढविण्यासाठी (TRFA- Pulses) उपलब्ध करुन देण्यात आलेला केंद्र हिस्याचा ₹५०.२९ लाख (रुपये पन्नास 
लाख एकोणतीस हजार thea निधी व राज्य हिस्याचा ₹३३.५२६६ लाख (रुपये तेहतीस लाख बावन्न हजार 


सहाशे साठ फक्त) निधी खालील लेखाशिर्षातर्गत सन २०२०-२१ करिता अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या 


तरतुदीतून खर्ची टाकावा. 
केंद्र हिस्सा राज्य हिस्सा 
मागणी क्रमांक VA-3 मागणी क्रमांक एन-३ 
२४०१- पीक संवर्धन २४०१- पीक संवर्धन 
(००)(७८९) अनुसूचीत जाती उपयोजना (००)(७८९) अनुसूचीत जाती उपयोजना 
(००) (04) कृषि उन्नती योजना- राष्ट्रीय अन्न । (००) (०६) कृषि उन्नती योजना- राष्ट्रीय अन्न 
सुरक्षा अभियान-अन्नधान्य पिके सुरक्षा अभियान-अन्नधान्य पिके 
(केंद्र हिस्सा ६०%) अनुसूचित जाती उपयोजना । (राज्य हिस्सा ४०%) अनुसूचित जाती 
(२४०१ 8१०५), 33, अर्थसहाय्य उपयोजना (२४०१ 8११४, ३३,अर्थसहाय्य 


३. शासन निर्णयान्वये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत अन्नधान्य पिकांकरीता भात पड क्षेत्रामध्ये कडधान्याचे 
उत्पादन वाढविण्यासाठी (TRFA- ?५॥७७७अनुसुचित जातीकरीताचा उपलब्ध करुन दिलेल्या एकूण 
₹८३.८१६६ लाख निधी संचाळक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी PFMs प्रणालीद्वारे जिल्हा निहाय वितरीत 


करावा. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः राअसुअ-२०२०/प्र.क्र.७४/४अओ 


४. सन २०२०-२१मध्ये राज्यात सदर अभियानाची अमंलबजावणी व सनियंत्रण करण्याच्या दृष्टीने निधी आहरण 


व वितरण करणेसाठी पुढीलप्रमाणे नियंत्रण तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत 


आहे. 
अ. स्तर नियंत्रण अधिकारी आहरण व संवितरण आधिकारी 
क्र 
षि आयुक्तालय स्तर | आयुक्त (कृषि), सहाय्यक संचालक (लेखा-१) कृषी 
कृषी आयुक्तालय, पुणे आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे. 
२ | जिल्हा स्तर संबंधित जिल्हा अधिक्षक  । संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी 
कृषी अधिकारी कार्यालयातील लेखाधिकारी 


५. या शासन निर्णयान्वये उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या निधीचा तात्काळ विनियोग करण्यात यावा तसेच निधी 
विनियोगाच्या अनुषंगाने संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी वेळोवेळी उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर 
करावे. सदर उपयोगिता प्रमाणपत्राच्या आधारे सचिव (कृषी) यांच्या स्वाक्षरीने सदर निधीचे उपयोगिता 
प्रमाणपत्र केंद्र शासनास निर्गमित करण्यात येईल. 

६. हा शासन निर्णय वित्त विभागाचे झासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि.१६ एप्रिल, २०२० 
नुसार विहीत केलेल्या अटींची पुर्तता होत असल्याने तसेच, सदर परिपत्रकानुसार या विभागास प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

७. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.अनौसं क्र.६/२०२१/व्यय-१ दिनांक-०६.१.२०२१ 
अन्वये दिलेल्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०१२८१३०८४९३५०१ असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


MAHAVEER 
BALASAHEB ZENDAGE 


(महावीर झेंडगे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


Digitally signed by MAHAVEER BALASAHEB ZENDAGE 
MAHARASHTRA, ou=AGRI AND ADF 
1032, st=Mal 


hi 9, 
bdfd32282e4276fb5541f4F 


§82DB2C2FAD747357, 
1382853268481 CB2CEEE1F236D393A, 
\AHAVEER BALASAHEB ZENDAGE 

"30" 


Whe:- 
१. मा. मंत्री @ ard स्वीय सहायक Aare, मुंबई. 
२. मा. राज्य मंत्री (कृषि) यांचे स्वीय सहायक ,मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.विरोधी पक्ष नेता ,विधानसभा ,विधानमंडळ सचिवालय ,मुंबई 
पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः राअसुअ-२०२०/प्र.क्र.७४/४अओ 


४. मा.विरोधी पक्ष नेता ,विधानपरिषद ,विधानमंडळ सचिवालय ,मुंबई 

५. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

६. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग ,मंत्रालय, मुंबई 

८. सचिव (कृषि) ,कृषि व पदुम विभाग ,मंत्राळय, मुंबई. 

९. आयुक्त (कृषी), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१०. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ, अकोला. 
११. संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषी आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 
१२. सर्व विभागीय कृषी सहसंचालक 

१३. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी 

१४. महालेखाकार ( स्थानिक निकाय लेखा परिक्षा व लेखा), मुंबई. 

१५. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 

१६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 

१७. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 

१८.सहायक संचालक (लेखा-१), कृषी आयुक्तालय, पुणे 

१९. वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१/ अर्थसंकल्प - १३), मंत्रालय, मुंबई 

२०. निवड नस्ती-४ओ 


-0 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


